महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ 
मधील पदव्युत्तर पदवी अर्हताधारक वैद्यकीय 


अधिकाऱ्यांना 


जिल्हा शल्य चिकित्सक 


संवर्गात तदर्थ पदोन्नती देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
BRA Seal क्रमांकः पदोन्न-१११४/प्र.क्र.१५२/सेवा-२ 


गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार संकुल इमारत १० वा मजला 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१ 
तारीख: ०९ मे, २०१८ 


वाचा -सामान्य प्रशासन विभाग, पत्र क्रमांक-बीसीसी-२०१७/प्र.क्र. ३१२ ओ/१६-ब, दि. २९.१२.२०१७ 
शासन आदेठा:- 


महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ मधील (वेतनश्रेणी रु. १५६००-३९१०० ग्रेड पे रु. ५४००) 


पदव्युत्तर पदवीधारक वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना “जिल्हा शल्य चिकित्सक” (वेतनश्रेणी रु. १५६००-३९१०० ग्रेड पे 
रु. ६६००) या संवर्गात सदर आदेशाच्या दिनांकापासून निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत आहे. 
प्रस्तुत पदोन्नतीनंतर संबंधित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पदस्थापना wrest विवरणपत्रामधील “स्तंभ-४” मध्ये 
त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे नाव व सध्याची | प्रवर्ग | पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना 
पदस्थापना 

[a] २ 3 | 

ण डॉ. होतचंद्र बच्वाराम खुबनानी, वे.अ. जिल्हा | खुला | वेद्यकौय अधीक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, 
रुग्णालय वर्धा पुलगाव, जि.वर्धा 

२. | डॉ. (श्रीमती) संध्या एस. बोरकर (संध्या | खुला | वैद्यकीय अधीक्षक, उपजिल्हा रुग्णालय, 
मोरेश्वर डांगे), वै. अ., उपजिल्हा रुग्णालय साकोली, जि.भंडारा 
तुमसर, जि. भंडारा 

३. | डॉ. राजीव संभाजी घोडके, dat. ग्रामीण | खुला । वैद्यकीय अधीक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, 
रुग्णालय संगमनेर, जि. अहमदनगर काटोल, जि.नागपूर 

४. । डॉ. मनिषकुमार तुळशीदास राठी, वै.अ. | खुला । वैद्यकीय अधिक्षक, उपजिल्हा रुग्णालय 
सामान्य रुग्णालय, अमरावती धारणी, जि. अमरावती 

५. | डॉ. (श्रीमती) ममता पणतुल्ला, dat. पोलीस | खुला | वैद्यकीय अधीक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, 


रुग्णालय नागपाडा, मुंबई 


चांदूरबाजार, जि. अमरावती 


शासन आदेश क्रमांकः पदोन्न-१११४/प्र.क्र.१५२/सेवा-२ 


अ.क्र. | वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे नाव व सध्याची | प्रवर्ग | पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना 
पदस्थापना 

[a] 2 2 | 8 

६. | डॉ. चंद्रशेखर गंगाधरराव पाटील, dat.| खुला । वैद्यकीय अधीक्षक, उपजिल्हा रुग्णालय, 
सामान्य रुग्णालय अमरावती आचलपूर, जि.अमरावती 

७. | डा.बाळासाहेब हरिबा शिंदे, dat. जिल्हा | खुला । वैद्यकीय अधिकारी |हास््रक्रिया, सामान्य 
रुग्णालय पुणे रुग्णालय, औरंगाबाद 

८. | डॉ. विठठल नथुजी रोडगे, det जिल्हा | खुला । वैद्यकीय अधिकारी @reafhan, सामान्य 
रुग्णालय हिंगोली रुग्णालय, हिंगोली 

९. |S. संजय प्रभाकर कुलकर्णी, da. जिल्हा | खुला | अतिरिक्त जिल्हा शल्य चिकित्सक 
स्त्री रुग्णालय, जालना (चिकित्सा), जालना 

डॉ. दिलीप बन्सी पगारे, da. मध्यवर्ती | खुला | वैद्यकीय अधीक्षक, उपजिल्हा रुग्णालय, 
रुग्णालय, उल्हासनगर, जि. ठाणे दर्यापूर, जि.अमरावती 

शि डॉ. दिपक गजेंद्रराव लांडे, वै.अ. ग्रामीण | खुला | वैद्यकीय अधीक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, केज. 
रुग्णालय किल्लारी, जि. लातूर जि.बीड 

१२. | डॉ. ज्ञानेश्वर तुकाराम दुर्भाटकर, da. उप | खुला । वैद्यकीय अधीक्षक, उपजिल्हा रुग्णालय, 
जिल्हा रुग्णालय, सावंतवाडी, जि. सिंधुदुर्ग गंगाखेड, जि.परभणी 

१३. | डॉ. ब्रम्हानंद आश्रुजी चव्हाण, वै.अ. सामान्य | खुला | वैद्यकीय अधीक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, 
रुग्णालय बुलढाणा मोहाडी, जि.भंडारा 

१४. | डॉ. सुवर्णा सदाशिव माने, वै.अ. वसाहत | खुला | वैद्यकीय अधीक्षक, उपजिल्हा रुग्णालय, 
रुग्णालय गांधीनंगर, जि. कोल्हापूर दारव्हा, जि.यवतमाळ 

१५. | डॉ. विजय एकनाथ गवळी, वे.अ. उप जिल्हा | खुला | वेद्यकौय अधीक्षक, उपजिल्हा रुग्णालय, 
रुग्णालय पेण, जि. रायगड परांडा, जि.उस्मानाबाद 

१६. | डॉ. किशोर दिलीप चाचरकर dat. जिल्हा | खुला | वैद्यकीय अधीक्षक, उपजिल्हा रुग्णालय 
रुग्णालय भंडारा हिगणघाट, जि. वर्धा 

१७. | डॉ. दिपक नारायण मोरे, dat. जिल्हा खुला | वैद्यकीय अधीक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, औंढा 
रुग्णालय हिंगोली नागनाथ, जि.हिंगोली 

१८. | डॉ. निरज उ्यामसुंदर कुंभारे, da. ग्रामीण | खुला । वैद्यकीय अधिकारी (fen, सामान्य 
रुग्णालय माहूर, जि. नांदेड रुग्णालय, वाशिम 

१९. | डॉ. व्यंकट लिंबराज धवन, dat. मध्यवर्ती | खुला । deals अधीक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, 
रुग्णालय , उल्हासनगर-३ कुरखेडा, जि.गडचिरोली 

२०. | डॉ. उत्तम रामचंद्र तपासे, वैद्यकीय अधिकारी, | खुला | वैद्यकीय अधीक्षक, उपजिल्हा रुग्णालय, 
पुणे कारंजा, जि.वाशिम 

२१. | डॉ. रमाकांत रामभाऊ नाकोड, वै.अ. सामान्य | खुला | वैद्यकीय अधिकारी (भिषक), सामान्य 


रुग्णालय परभणी 


रुग्णालय, परभणी 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः पदोन्न-१११४/प्र.क्र.१५२/सेवा-२ 


अ.क्र. | वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे नाव व सध्याची | प्रवर्ग | पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना 

पदस्थापना 
ied २ 2 | 8 

२२. | डॉ. अमित हिंदूराव सरदेसाई, dat. जिल्हा | खुला | वैद्यकीय अधीक्षक, उपजिल्हा रुग्णालय, 
रुग्णालय, अहमदनगर सिल्लोड, जि.औरंगाबाद 

२३. | डॉ. सुभाष विठ्ठलराव खिल्लारे, वे.अ. जिल्हा | खुला | वैद्यकीय अधीक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, 
रुग्णालय, पुणे ब्रम्हपुरी, जि.चंद्रपूर 

२४. | डॉ. रामेश्वर रामकिसन लटपटे, वै.अ. उप | खुला | वैद्यकीय अधीक्षक, उपजिल्हा रुग्णालय, 
जिल्हा रुग्णालण्‌, परळी वैजनाथ,जि. बीड परळी, जि.बीड 

२५. | डा. संजीव बाळकृष्ण माढेकर, वे.अ. प्रादेशिक | खुला | वैद्यकीय अधीक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, 
मनोरुग्णालय येरवडा, जि. पुणे चिखली, जि.बुलढाणा 

२६. | डॉ. गणेहसिंग रुपचंद राजपूत, वै.अ. उप | खुला | वैद्यकीय अधीक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, पिशोर 
जिल्हा रुग्णालय वैजापूर, जि. औरंगाबाद , जि.औरंगाबाद 

२७. | st. शिवाजी सोमवारपुरी गोसावी, वे.अ. | खुला | वैद्यकीय अधीक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, मंठा , 
ग्रामीण रुग्णालय पळूस, जि. सांगली जि.जालना 

२८. | डॉ. बालाजी तुलश्ीराम चिलकेवार, वै.अ. | खुला | वैद्यकीय अधीक्षक, उपजिल्हा रुग्णालय, 
उप जिल्हा रुग्णालय हदगाव, जि. नांदेड वसमत , जि.हिंगोळी 

२९. |S. बाळकृष्ण शिवा लाटवाडेकर, वै.अ. | खुला । वैद्यकीय अधीक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, 
ग्रामीण रुग्णालय पारगांव हातकनगले, जि. भिवापुर, जि.नागपुर 
कोल्हापूर 

३०. | डॉ. मोहन भानुदास सुटे, dat. जिल्हा | खुला | वैद्यकीय अधीक्षक, उपजिल्हा रुग्णालय, 
रुग्णालय वर्धा आर्वी, जि.वर्धा 

३१. | डॉ. दिपक बापूराव as, वे.अ. सामान्य | खुला | वैद्यकीय अधीक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, वरुड, 
रुग्णालय अमरावती जि.अमरावती 

३२. | डॉ. पांडूरंग दशरथ वजराटकर , वै.अ. उप | खुला | वैद्यकौय अधीक्षक, उपजिल्हा रुग्णालय, 
जिल्हा रुग्णालय शिरोडा, जि. सिंधुदुर्ग मूर्तीजापुर, जि.अकोला 

३३. | डॉ. शशिकांत रामराव ale, वे.अ. मध्यवर्ती | खुला | वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रामीण रुग्णालय जितूर, 
रुग्णालय उल्हासनगर, ठाणे जि. परभणी 

३४. | डॉ. सुर्यकांत एन. नेवासे, aa. जिल्हा | खुला | वैद्यकीय अधिक्षक, उपजिल्हा रुग्णालय 
रुग्णालय, अहमदनगर चिमूर, जि. चद्रपूर 

३५. | डा. श्रीकात एल. GUS, वै.अ. डा. बाबासाहेब | खुला | वैद्यकोय अधीक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, राजुरा, 
आंबेडक रुग्णालय नागपूर जि.चंद्रपुर 

३६. | डॉ. दिलीप अ. कुलकर्णी, वै.अ. उप जिल्हा | खुला | वैद्यकोय अधिकारी (भिषक) सामान्य रुग्णालय 


रुग्णालय वैजापूर, जि.औरंगाबाद 


बुलढाणा 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः पदोन्न-१११४/प्र.क्र.१५२/सेवा-२ 


अ.क्र. | वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे नाव व सध्याची | प्रवर्ग | पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना 
पदस्थापना 

[ai] 2 2 | 8 

30. | डॉ. निळकंठ आय. भोसीकर, dat. जिल्हा | खुला | वैद्यकीय अधीक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, 
रुग्णालय नांदेड नायगाव, जि.नांदेड 

३८. | डॉ. साईनाथ रामनाथ पाबीतवार, da.) खुला | वैद्यकीय अधीक्षक, उपजिल्हा रुग्णालय, 
सहाय्यक संचालक, आ.से. (कुष्ठ) बुलढाणा मलकापुर, जि.बुलढाणा 

३९. | डॉ. बालाजी डी. हेंगणे, da. उप जिल्हा | खुला | वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रामीण रुग्णालय 
रुग्णालय पालघर पारशिवणी, जि. नागपूर 

४०. | डॉ. अशोक डी. मुंढे, वै.अ. ट्रामा केअर युनिट | खुला | वैद्यकीय अधीक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, भोकर, 
भोकर, जि. नांदेड जि.नांदेड 

४१. । डॉ. विलास अ पाटील, da. जिल्हा | खुला | अतिरिक्त जिल्हा शल्यचिकित्सक 
रुग्णालय, मालेगांव नाशिक (चिकित्सा), अमरावती 

82. | डॉ.रामेश्वर श्रीधर काटे, dst. जिल्हा | खुला | वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रामीण रुग्णालय आष्टी, 
रुग्णालय अमरावती जि. वर्धा 

४३. । डॉ. लक्ष्मन एन चव्हाण, aa. ग्रामीण | खुला । वैद्यकौय अधिक्षक, ग्रामीण रुग्णालय 
रुग्णालय इगतपूरी, जि. नाशिक मगरुळपीर, जि. वाशिम 

४४. | डॉ. शशिकांत एस. देशपांडे, वे.अ. उप जिल्हा | खुला | वैद्यकीय अधीक्षक, उपजिल्हा रुग्णालय, 
रुग्णालय उदगिर, जि. लातूर गेवराई, जि.बीड 

४५. । डॉ. इंद्रजित जी नागदेवते, वै.अ. ग्रामीण | खुला । वैद्यकीय अधिकारी, (भिषक) सामान्य 
रुग्णालय चामोर्शी, जि. गडचिरोली रुग्णालय, गडचिरोली 

४६. | डॉ. सुर्यकांत बाजीराव बाबर, वै.अ. जिल्हा | खुला | वैद्यकीय अधिक्षक, उपजिल्हा रुग्णालय मुल, 
रुग्णालय सातारा जि. चंद्रपूर 

४७. । डॉ. विजय टी. कळसकर, वै.अ. ग्रामीण | खुला | dante अधीक्षक, उपजिल्हा रुग्णालय, 
रुग्णालय गडचांदूर जि. चंद्रपूर are, जि. अमरावती 

४८. | डॉ. सुमंत नागनथराव वाघ, dat. ग्रामीण | खुला | वैद्यकौय अधिक्षक, ग्रामीण रुग्णालय पाथरी, 
रुग्णालय तेर, जि. उस्मानाबाद जि. परभणी 

४९. । डॉ. मनोहर विठ्ठलराव बनसोडे, वे.अ. | खुला | वैद्यकीय अधीक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, पवनी, 
शासकीय प्रसुतीगृह रुग्णालय, तेर, जि. जि. भंडारा 
उस्मानाबाद 

yo. । डॉ. सुखदेव एस. राठोड, da. जिल्हा | खुला । dale अधिक्षक, ग्रामीण रुग्णालय 
रुग्णालय, बीड माजलगांव, जि. बीड 

५१. | डॉ. बालाजी एम. भोसले, वै.अ. STAT केअर | खुला | वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रामीण रुग्णालय उमरी, 


युनिट, ग्रा.रु. अहमदपूर, जि. लातूर 


जि. नांदेड 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन आदेश क्रमांकः पदोन्न-१११४/प्र.क्र.१५२/सेवा-२ 


अ.क्र. | वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे नाव व सध्याची | प्रवर्ग | पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना 
पदस्थापना 

[a] 2 2 | 8 

५२. | डॉ. कमलाकर एस. मुदखेडकर, da.) खुला | वैद्यकीय अधिक्षक, उपजिल्हा रुग्णालय 
उपजिल्हा रुग्णालय वैजापूर औरंगाबाद गोकुंदा, जि. नांदेड 

५३. | डॉ. बिबीसेन डी. सारंगकर, वे.अ. उप जिल्हा | खुला | वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रामीण रुग्णालय मेहकर, 
रुग्णालय करमाळा जि. बुलढाणा 

५४. | डॉ. संतोष बी. शिरसीकर, da. अधत्व | खुला | dante अधिक्षक, ग्रामीण रुग्णालय माहुर, 
नियंत्रण पथक जिल्हा रुग्णालय नांदेड जि. नांदेड 

५५. | डॉ. (श्रीमती) कल्पना ए. जाधव, वे.अ. | खुला । वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, 
प्रादेशिक मनोरुग्णालय, ठाणे सडकअर्जुनी, जि. गोदिंया 

५६. | डॉ. नानासाहेब बी. गोसावी, वै.अ. जिल्हा | खुला | वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रामीण रुग्णालय भुम, जि. 
रुग्णालय, उस्मानाबाद उस्मानाबाद 

५७. । डॉ. युवराज एस. करपे, da. जिल्हा | खुला । वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रामीण रुग्णालय 
रुग्णालय सातारा सिंदखेडराजा, जि. बुलढाणा 


३. सदर पदोत्नत्या “जिल्हा शल्य चिकित्सक” या संवर्गातील पदाच्या सेवाप्रवेश नियमातील तरतुदीनुसार 
देण्यात येत आहेत. 


४. सदर तदर्थ पदोन्नती मा. सवौच्च न्यायालयात प्रलंबित विशोष अनुमती याचिका क्र. २८३०६/२०१७ च्या 
अधीन राहून पदोन्नतीच्या कोटयातील खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदावर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात करण्यात येत 
आहे. 


ष्‌. सदर तदर्थ पदोन्नती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यततेच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. 


६. जिल्हा शल्य चिकित्सक संवर्गात दिलेल्या सदर तदर्थ पदोन्नत्या हया तात्पुरत्या स्वरुपात ११ 
महिन्याकरिता असून सदर पदावर संबंधित अधिकाऱ्याचा कायमस्वरुपी धारणाधिकार राहणार नाही. तसेच 
सदर पदोन्नतीमुळे संबंधित अधिकार्‍यास नियमित पदोन्नतीचे म्हणजेच ज्येष्ठतेचे कोणतेही हक्क प्राप्त होणार 
नाहीत. 


७. पदोन्नती देण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांनी पदोन्नतीनंतर पदग्रहण केल्यापासून एक महिन्याच्या आत वेतन 
निश्चितीचा विकल्प द्यावा, असा विकल्प न दिल्यास त्यांची वेतन निश्चिती, महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, 
१९८१ मधीळ नियम क्र. ११(१)(ए) नुसार पदोन्नतीचा दिनांक विचारात घेऊन करण्यात यावी. 


८. संबंधित अधिकाऱ्यांना त्यांच्या पदोन्नतीनंतरच्या पदस्थापनेवर रुजू होण्यासाठी तात्काळ कार्यमुक्त 
करण्यात यावे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्यांना दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी एक महिन्याच्या आत हजर 
होऊन, त्याबाबतचा अहवाल उपसंचालक, आरोग्य सेवा, संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई याना व शासनास 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन आदेश क्रमांकः पदोन्न-१११४/प्र.क्र.१५२/सेवा-२ 


सादर करावा. पदस्थापना बदलून घेण्यासाठी राजकीय दबाव आणल्यास सदर कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील तरतूदीनुसार शिस्तभंग विषयक कारवाईस पात्र ठरेल. 


९. पदोन्नती दिलेल्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना कार्यमुक्त केल्यानंतर नवीन पदस्थापनेवर विहित मुदतीत हजर 
व्हावे. जे अधिकारी विहित मुदतीत पदोन्न्तीवर हजर होणार नाहीत ते पदोन्नतीस इच्छुक नाहीत असे गृहीत 
धरुन त्यांची पदोन्नती रद्द करण्यात येईल. तसेच त्यांना देण्यात आलेला आश्वासीत प्रगती योजनेचा लाभ काढून 
घेण्यात येईल. या प्रकरणी संबंधित उपसंचाळक यानी संबंधित अधिकाऱ्यांना कार्यमुक्त केल्यानंतर नवीन 
पदस्थापनेच्या ठिकाणी वेळीच हजर होतात किंवा नाही याबाबतचा अनुपालन अहवाल विहित कालमर्यादेत 
शासनास सादर करावा. 

१०. सदर झासन Bea महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०५०९१६४२२३९४१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Vishnudas Pundlikrao 


Vishnudas हा गीन 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Public Health Department, 


Pp U al d | i kra O postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=5 14c2e5ad6ac71c69b99a86a5fe5 
189556b7a95d5896bbb81496f403bb58ac3 


Ghodke 0001 00, 
(वि. पुं. घोडके) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. सचिव, महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग, मुंबई (पत्राने) 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 
४. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई 
५. अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा (सवी 
६. सह संचालक, आरोग्य सेवा (अ. व प्र.) मुंबई 
७. उपसंचालक, आरोग्य सेवा (सर्वी 
८. जिल्हा शल्य चिकित्सक, सामान्य रुग्णालय (सवी 
९. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्वी 
१०.महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखापरीक्षा), मुंबई/नागपूर 
११.महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 
१२.जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्व) 
पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन आदेश क्रमांकः पदोन्न-१११४/प्र.क्र.१५२/सेवा-२ 


१३.मा. मंत्री (आरोग्य)/मा. राज्यमंत्री (आरोग्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

१४.सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन-१२ व १६-ब, मंत्रालय, मुंबई 

१५.प्रधान सचिव (सा.आ.) यांचे स्विय सहायक 

१६.सर्व सह सचिव/उप सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१७.सर्व अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
सर्व संबंधित अधिकारी (संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे मार्फत) 

१८. निवडनस्ती सेवा-२ 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


